सन 2029-22 या आर्थिक वर्षातील सैनिक शाळा, 
सातारा व चंद्रपूर या सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या 
शिष्यवृत्तीकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सासैश्ा-२०२१/प्र.क्र.१०१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय , मुंबई ३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 
3) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),संचालनालय,पुणे यांचे क्र.सासैश्ाशि/ 
२०१९-२०/माध्य-ब/६६८/एस-५/९६९, दिनांक ९/३/२०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना -: 


केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सातारा सैनिकी शाळा व चंद्रपूर सैनिक शाळा या दोन सैनिकी 
शाळांची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील तळागाळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व 
होतकरू मुलांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात अधिकारी पदावर संधी 
मिळावी, हा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सैनिक शाळा, सातारा व चंद्रपूर येथील विद्यार्थ्याच्या 
शिष्यवृत्तीची रक्‍कम सैनिक शाळेला रु. ६४,४१,५७५/- इतका निधी वितरीत करण्याची मागणी 
संदर्भाधीन क्र. (३) येथील पत्रान्वये HIST आहे. या अनुषंगाने वित्त विभागास प्रस्ताव मान्यतेकरिता 
सादर केला असता, वित्त विभागाने उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७५% म्हणजेच रु. ३६,३८,२५०/- 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून या अनुषंगाने सातारा सैनिकी शाळा व चंद्रपूर 
सैनिकी शाळा येथील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रयोजनार्थ निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सातारा व चंद्रपूर सैनिकी शाळा यांनी शिष्यवृत्तीसाठी 
केलेल्या रकमेची मागणी विचारात घेऊन, ढोबळ मानाने मागणीच्या प्रमाणात उपलब्ध अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून सातारा सैनिकी शाळेस रु. २१,३८,२५०/- व चंद्रपूर सैनिकी शाळेस रु. १५,००,०००/- 
याप्रमाणे एकूण रु. ३६,३८,२५०/- (रुपये छत्तीस लाख अडतीस हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतका निधी 
वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१०१/एसएम-६ 


2. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, 
अशासकीय माध्यमिक झाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा 

3: सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा व शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

४.  वित्तविभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ मध्ये नमूद आदेशांचे काटेकोर 
पालन करणे आवश्यक राहील. 


षु. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११२१/२०२१/व्यय-५, दिनांक 
०९.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११११७२५५७३५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAVITA KETAN TONDE 

KAVITA KETA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas| 
2.5.4.20=d9d6cb2ca7858ab2922f2f069c1 dcf0c5 9dbd6f04e8ac435f94b342b 
3c624ecc, pseudonym=E35BA5D62C6 1 6DFO9AGESF 18BA56B6A77488324E, 


erialNumber=A738D4711DEB1F586DD1811780BA863704A 1EA496FF9EC7 
D1B6A62B204AB4751, cn=KAVITA KETAN TONDE 


2022.01.11 17:28:24 +05'30' 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

५. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
९. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 

१०.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 

११.महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१२.प्रधान महाळेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१०१/एसएम-६ 


१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

१५.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६.प्राचार्य, सैनिकी स्कृल, सातारा 

१७.प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, चंद्रपूर 

१८. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१९.मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

२०.वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२१.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


